प्रधानमंत्री मुद्रा बंक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त 
तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, 
प्रसार व समन्वयासाठी जिल्हास्तरावर गठित मुद्रा 
बँक योजना जिल्हा समन्वय समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएलबीसी-१६१९/प्र.क्र.४६/का.१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०१९. 


वाचा: 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसएलबीसी १६१६/प्र.क्र.४९/का.१४१७ 
दि.१४ जून, २०१६. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना: 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि 
अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्‍ती आणि 
बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनमानसात प्रभावीपणे प्रचार, प्रसार आणि 
समन्वय करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर निर्णयास अनुलक्षून प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना जिल्हा समन्वय 
समितीकडून आवऱ्यक निधीबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार व प्रसार आणि समन्वय करण्याकरीता सर्व ३६ जिल्हयांना 
अनुज्ञेय असलेल्या निधीपैकी ५०% निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना 
समन्वय समितीस संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून प्रधानमंत्री मुद्रा 
योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याकरिता खालीलप्रमाणे एकूण रु.६,९५,८०,०००/- 
(अक्षरी रूपये सहा कोटी पंचान्नव लाख vail हजार फक्त) निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिल्हा समन्वय समिती | सन २०१९-२० मध्ये द्यावयाचा निधी (रुपये) 
| १_| मुंबई ठाहर २१,००,०००/- 
२ मुंबई उपनगर २३,१०,०००/- 
३ ठाणे २३,१०,०००/- 
1 ४ | रायगड २१,००,०००/- 
षु सिंधुदूर्ग १५,४०,०००/- 
& रत्नागिरी १५,४०,०००/- 
1७ | पालघर २१,००,०००/- 
८ नाशिक २३,१०,०००/- 
ष्‌ नंदुरबार १५,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएलबीसी-१६१९/प्र.क्र.४६/का.१४१७ 


अ.क्र. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिल्हा समन्वय समिती | सन २०१९-२० मध्ये द्यावयाचा निधी (रुपये) 
१० | धुळे २१,००,०००/- 
११ | जळगाव २१,००,०००/- 
१२ अहमदनगर २१,००,०००/- 
१३ पुणे २३,१०,०००/- 
| 98 | सोलापूर २३,१०,०००/- 
१५ कोल्हापूर २१,००,०००/- 
१६ सांगली २१,००,०००/- 
१७ | सातारा २१,००,०००/- 
१८ औरंगाबाद २१,००,०००/- 
१९ लातूर २१,००,०००/- 
२० बीड २१,००,०००/- 
२१ उस्मानाबाद १५,४०,०००/- 
२२ जालना १५,४०,०००/- 
23 नांदेड २१,००,०००/- 
२४ हिंगोली १५,४०,०००/- 
२५ परभणी १५,४०,०००/- 
२६ अमरावती २१,००,०००/- 
29 अकोला १५,४०,०००/- 
२८ यवतमाळ २१,००,०००/- 
२९ बुलडाणा २१,००,०००/- 
३० वाशिम १५,४०,०००/- 
३१ नागपूर २३,१०,०००/- 
२२ गोंदिया १५,४०,०००/- 
३३ गडचिरोली १५,४०,०००/- 
३४ चंद्रपूर २१,००,०००/- 
३५ भंडारा १५,४०,०००/- 
३६ वर्धा १५,४०,०००/- 
एकूण ६,९५,८०,०००/- 


2. 


करण्याकरीता स्थापित करण्यात आलेल्या समन्वय समितीची रचना व कार्यकक्षा नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसएलबीसी-१६१६/प्र.क्र.४९/का-१४१७, दिनांक १४ जून, २०१६ मध्ये नमूद करण्यात 


(अक्षरी रूपये सहा कोटी पंचान्नव लाख ऐंशी हजार फक्त) 


आल्याप्रमाणे राहील. 


जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार व प्रसार आणि समन्वय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DIR निर्णय क्रमांकः एसएलबीसी-१६१९/प्र.क्र.४६/का.१४१७ 


३. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाळी समन्वय समितीने मान्यता दिलेल्या जिल्हास्तरीय 
आराखडानुसार बाब / शीर्ष प्रमाणे निधी खर्च करताना नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभागाने संदर्भिय शासन परिपत्रकामध्ये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


४. उपरोक्त निधी हा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात यावा. सदर निधी कोषागार 
कार्यालयातून आहरित व संवितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी हे “नियंत्रक अधिकारी” राहतील, 
तसेच संबंधित “जिल्हा नियोजन अधिकारी” हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. सदर निधीच्या 
खर्चाचा ताळमेळ ठेवण्याची तसेच खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनाला देण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 
५. उपरोक्त निधी हा Seay मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, 
सचिवालय (०१) नियोजन विभाग, (०१) (११) मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी (३४५१ अ ००१) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. राज्य निवडणूक आयोगाचे वेळोवेळी निवडणूकी संदर्भातील आचारसंहितेचे निर्गमित होणारे आदेशा 
विचारात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 
७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१२५०१९५०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

वत 0 DATTA: 1... 1 त तावात 


MANTRALAYA,MUMBi 


}482a3b78b 132fd024af207 3b3b3aa28fe67898c829b2dc628 


B H A N G L E en GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
(हेमंत भांगले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. महाळेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, सर्व. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सर्व. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

९. वित्त विभाग/व्यय-८, अर्थ-१६, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०.कार्यासन अधिकारी (का. १४११/१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ३२. 
११.निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


